RNI No. MAHBIL/ 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ३, अंक २२ ] शनिवार, जून १७, २०१७/ ज्येष्ठ २७, शके १९३९ [ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १०. ०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


काढण्य 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 

परिशिष्ट ७ ब 
क्रमांक न. प्रशासन / क -१/ टे-१ / न. प. निवडणूक / कावि ९५ / २०१७. - मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ / नप 
२०१७/ प्र. क्र . १० / का - ०६, दिनांक ६ मे २०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१ ) खाली मी , डॉ. प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी, पालघर निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे वाडा नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . न. प्रशासन / क - १/ टे .- १/ न.प. निवडणूक / कावि २६ / १७, दिनांक २५ मे २०१७ च्या आदेशाचा 
प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १०, पोट -कलम ( १) 
च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील राहिवाशांच्या माहितीसाठी दिनांक २६ मे २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या ९ हरकतींचा सर्वंकष विचार करून प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 
कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी पत्र क्र . साशा / कार्या-३ / नपा- २/ अंतिम प्रभाग रचना मान्यता / २०१७, दिनांक १२ जून २०१७ अन्वये प्रभाग रचनेच्या 
अंतिम प्रस्तावास व त्यासोबतच्या नकाशास मान्यतादिलेली आहे . त्यामुळे मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी, पालघर उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १० , पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) च्या कलम ९, पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये मा. प्रादेशिक संचालक , तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक २ मे २०१७ चे शासन 
राजपत्रान्वये वाडा नगरपंचायतीच्या बाबतीत पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नगरिकांचा मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु.) - ३७ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७/ ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


(१) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

१७ 
(२) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
____ ( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 
( ६ ) त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र . रानिआ/ नप - २०१७ / प्र. क्र . १० / का -०६, दिनांक ६ मे २०१७ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , जिल्हाधिकारी, पालघर याद्वारे उक्त नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील 
ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
( ७ ) या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 

___ अनुसूची 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार नवनिर्मित वाडा नगरपंचायतीची एकूण लोकसंख्या १६, ७५० 

अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ८२५, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४, ४२१ 


प्रभागाचे 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


नाव 


आरक्षणाची जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी असे ( अनु . जाती / 

अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


असल्यास 


( २ ) 


अनुसूचित जमाती 


अनुसूचित जमाती 


उत्तर : देसई गावाची हद्द 

पूर्व : देसई गावाची हद्द, शिरघाट रोड 
दक्षिण : वाडा-शिरघाट रोड, पंचवटीनाका 
पश्चिम : वाडा-उमरोठे रोड 
उत्तर : देसई गावाची हद्द 

पूर्व : देसई गाव व गाळे गावाची हद्द 
दक्षिण : वार्ड नं . ३ ची हद्द , श्री . पारवाणी यांचे 

कापड दुकान ते भानुदास मोरे व मिनाताई 
ठाकरे रोड , तलाव साकाव ते नारायण पवार 

पोल्ट्री फार्म . 
पश्चिम : वाडा-शिरघाट रोड . दर्गा, सोनटक्के लाकडाची 

वखार ते मिनाताई ठाकरे नगर रस्ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७/ ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


३ 


( ४ ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


४ 


४ 


सर्वसाधारण- स्त्री 


सर्वसाधारण- स्त्री 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 
उत्तर : तलावाची हद्द , वार्ड नं . २ ची हद्द 
पूर्व : सुंदर सवरा ते श्री . आंबवणे यांचे बेडे 

श्री . वाघ यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : सिद्धेश्वर रोडचा काही भाग व अनंता 

पाटील यांचे घर सोडून ते पितळे यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम : वाडा शिरघाट रोड . 
उत्तर : सिद्धेश्वर रोडचा काही भाग व वार्ड नं . ५ 

ची हद्द . 
पूर्व : ऐनशेत गावाची व पेठरांजनीची हद्द 
दक्षिण : ऐनशेत गाव रस्ता 
पश्चिम : कचेरी रोड विठ्ठल मंदिराचा रस्ता व 

ऐनशेत रोड . 
उत्तर : तळ्याचा पाडा, रस्त्याचा काही भाग व 

वार्ड क्र . ३ ची हद्द . 
पूर्व : सिद्धेश्वर रोड वरील अनंता पाटील यांचे 

यांचे घर ते पितळे यांचे घर . 
दक्षिण : बुधाराम रसाळकर यांचे घर ते मनोहर 

खंडागळे यांचे घर . 
पश्चिम : नाईक बंगला ते दगडी शाळा रस्ता 
उत्तर : श्री . प्रमोद गंधे, झाकीर इलेक्ट्रॉनीक्स दुकान 

ते मुलांचे आदिवासी आश्रम पर्यंतचा रस्ता . 
पूर्व : मुलांचे आदिवासी आश्रम 
दक्षिण : भाग्येश निकम यांचे घर ते हरी ओम बिल्डींग , 

केशव आंबवणे घर ते सुधाकर जाधव , छोट्र 
सोनटक्के ते वसंत चिरनेरकर यांचे घर , सिद्धेश्वर 

रोड . 
पश्चिम : वाडा शिरघाट रोड 
उत्तर : दिनेश रजपुत यांच्या घरापासून ते बनसोडे यांच्या 

घरापर्यंत . 
पूर्व : शिवसमर्थ हॉटेल ते पंचवटी नाका उमरोठा रोड 
दक्षिण : कादीवली रोड व सोनारपाडा रोड 
पश्चिम : पिक कॉलनी रोड, हनुमान मंदिर मागील रोड 
उत्तर : मौजे ठुनावा गावांची हद्द 

पूर्व : वाडा उमरोठा रोड 
दक्षिण : वार्ड नं . ९ व वार्ड क्र . ७ हद्द, वाडा मनोर रस्ता 
पश्चिम : वरले गावांची हद्द . 
उत्तर : पिक कॉलनी रस्त्याचा काही भाग व वार्ड क्र . ८ 

चा काही भाग . 
पूर्व : कैलास टॉकीज ते हनुमान मंदिर पाठीमागील रस्ता 
दक्षिण : वाडा कादीवली रस्ता काळे यांचे घर ते पिक कॉलनी 

विहिर ते केवजी भोये घरापर्यंत . 
पश्चिम : गुरुनाथ सुर्वे ते बनकर सर घरापर्यंत . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती- स्त्री 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


भाग एक - अ ( को.वि .पु.) - ३७- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


__ ( १ ) 

१० 


( २ ) 
१० 


( ४ ) 
सर्वसाधारण 


११ 


११ 


अनुसूचित जमाती- स्त्री 


सर्वसाधारण - स्त्री 


१३ 


१३ 


सर्वसाधारण 


अनुसूची-चालू 

( ३ ) 
उत्तर : कादीवली रस्ता 
पूर्व : कैलास टॉकीज ते हनुमान मंदिर पाठी मागील 

रस्त्याचा भाग . 
दक्षिण : वाडा मनोर रस्ता 
पश्चिम : पठारे मंगल कार्यालय ते कादीवली रस्ता . 
उत्तर : वाडा मनोर रस्त्याचा काही भाग व प्रफुल्ल 

पाटील दुकान ते दत्ता राऊत घरापर्यंत . 
पूर्व : खंडेश्वरी मंदिर ते अभिजीत पातकर डेपो 

नाल्यापर्यंत . 
दक्षिण : गांधे गावाची हद्द 
पश्चिम : मौजे किरवली गावांची हद्द 
उत्तर : गौरी गॅस ते वाडा तलाठी कार्यालयपर्यंत 
पूर्व : वाडा तलाठी कार्यालय ते वसंत जाधव , 

शिवधारा बिल्डींग प्रकाश पष्टे घर , समर्थ 
प्लाझा , चुंभले तात्या ते आव्हाड सर यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण : जॉन्सन य न ते आव्हाड सर यांच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिम : गौरी गॅस ते जॉन्सन यांचे दुकान, वाडा भिवंडी 

रस्ता . 
उत्तर : वाडा कादीवली रस्ता 

पूर्व : वाडा शिरघाट रोड 
दक्षिण : वाडा मनोर रस्ता 
पश्चिम : कैलास टॉकीज ते हनुमान मंदिर पाठी मागील 

रस्ता. 
उत्तर : विठ्ठल मंदिर ते वाडा नगर पंचायत कार्यालय 

रस्ता. 
पूर्व : विठ्ठल मंदिर ते कचेरी रस्ता 
दक्षिण : ग्रामीण रुग्णालय वाडा ते नंदनवन अपार्टमेंट 

पर्यंत . 
पश्चिम : वाडा शिरघाट रोड . 
उत्तर : स्टेट बँक ते गोडाऊन मागून , राम भोईर घर 

ते ऐनशेत रोडपर्यंत . 
पूर्व : ऐनशेत रोड 
दक्षिण : जय मल्हार ते गोरे बिल्डींग , भूमी अभिलेख 

कार्यालय ( टी . एल. आर .) , जुनी पोलीस लाईन , 
लाईटची डिपी, अशोक वन गेट ते तुकाराम साळुखे 

घर, ऐनशेत रोड . 
पश्चिम : पि . जे. हायस्कुल ते जय मल्हार कॉम्पलेक्स , 
उत्तर : कांती यादव यांचे घर ते स्वामी समर्थ मंदिर रस्ता , 

आशेकर सर बिल्डींग ते ऐनशेत रोड , पालकर 

यांचे घरापर्यंत . 
__ पूर्व : ऐनशेत रोड 
दक्षिण : समीर पाटील यांची इमारत ते उल्हास पाटील , 

विलास गोळे , श्रीरंग सोसायटी , नेताजी पालकर , 

ऐनशेत रोडपर्यंत . 
पश्चिम : कांती यादव यांचे घर ते समीर पाटील यांच्या 

इमारतीपर्यंत . 


१४ 


अनुसूचित जाती 


१५ 


१५ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - स्त्री 


१६ 


१६ 


सर्वसाधारण - स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


____(१) 


(२) 


१७ 


१७ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- स्त्री 


अनुसूची - समाप्त 

( ३ ) 
उत्तर : भोई सर ते साई रेसीडेन्सी , अण्णा ठाकरे , 

अशोक सोनावणे यांचे घर , लक्ष्मण पाटील 

यांचे घर ऐनशेत रोडपर्यंत . 
पूर्व : ऐनशेत रोड व शरद नगर परिसर 
दक्षिण : गांधे गावांची हद्द 
पश्चिम : भोई सर ते मधुकर महाजन यांचे घर ते 

नाल्यापर्यंत . 


पालघर , 
दिनांक १३ जून २०१७. 


डॉ . प्रशांत नारनवरे, 
जिल्हाधिकारी पालघर . 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.) - ३७-२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 
BY THE COLLECTOR OF PALGHAR DISTRICT 

Schedule - 7A 
No. M . C .Administration / D - 1/ T - 1 /N . P .Election /Sr.- 95 / 17. — In exercise of the powers conferred 
on me by order No. JIF341 / 74 – 7086 / 7 . 04 . 20 /01-& , GGHICH & H pofl of the State Election Commission , 
Maharashtra , I, Dr. Prashant Narnaware, Collector , Palghar proposes to make the following draft 
order under sub -section ( 1 ) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
and Industrial Township Act , 1965 (Mah . XI of 1965 ) (hereinafter reffered to as the said Act ) to 
fixed for the Wada Nagar Panchayat , the number and the extent of the wards into which the said 
Nagar Panchayat area shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ), as the case may be, as shown 
in the schedule to the draft order , bearing No. 05. . 48114 / 06 - 812 - 8 /9 . 7 .F-150 [co /cofa - 78 / 8 & , 
Gri 24 Ħ poft was published dated 26th May 2017 as required by the provision to sub - section ( 1) 
of section 10 of Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 
1965, for information of the residents of the Wada Nagar Panchayat. After carefully considering 
nine objections received in respect of the said , the Regional Director of Municipal Administration 
and Divisional Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai, vide his letter No. 4a 05. ISIT/ 061411 - 3 / 
741-2 / 3ifah ATT TA HRAT/ P026 , Farid ? HTC po 26 has approved the Draft Ward Formation with Map . 
Hence , I, Dr. Prashant Narnaware , Collector of Palghar District in exercise of the powers conferred 
on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby make the following order namely : 

Order 
WHEREAS , the Hon . Regional Director of Municipal Administration and Divisional 
Commissioner , Konkan Division , Navi Mumbai by Government Gazette of . MUSUT / 001 - 3 / 791- 8 / 9 . 06 . PRC / 
Popu , dated 2nd May 2017 issued under sub - section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal 
Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the 
Wada Nagarpanchayat the number of councilors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women 
(including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 

( 1 ) The number of Councilors to be elected 
( 2 ) The number of seats to be reserved , 

( a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved 

for Women ( including the number of 
seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Casts, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens ) 
Out of seats at serial number 3 , the number of 
seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens as shown 
in item at serial number 2 (a ), (b ) and ( c ) 
respectively , are as under 
(a ) for the Scheduled Castes 
(6 ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for women as General 

Category (number of seats at serial number 
3 minus number of seats at serial number 4 ) 


17 


In 


ܘܟܬ 


ܟܠܛܙ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


७ 


(6 ) 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by order No . order 
80 . TIG-T371 / 974 - 7080 / 97 . 00 .80 / - 0 & , FG -TOA & pople of the State Election Commission , 
Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Dr. Prashant 
Narnaware , Collector, Palghar hereby fix the number and extent of the wards in to which 
the said Nagar panchayat area shall be divided and specify the ward in which seats shall 
be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and 
Women ( Including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and the 

Backward Class of Citizens ), as the case may be , as shown in the Schedule to this order. 
( 7 ) 

This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order. 

Schedule 
Total population as per 2011 census - 16 ,750 , Scheduled Castes population -825 , Scheduled 
Tribes population - 4421 . 


Ward 
No . 


Name of 
the ward , 

if any 


( 3 ) 


( 1) 

1 


( 2 ) 
1 


2 


2 


If the seat is 
Extent of the ward 

reserved for whom 
i.e. whether for S .C ./ 

S . T . or for women 
( Including S . C . women , S . T . 
women or B . C . C . women ) 

( 4 ) 
North . - Boundry of Desai Village . 

S . T . 
East .- Boundry of Desai Village , Shirghat 

Road . 
South . - Wada - Shirghat Road , Panchavati Naka 
West .- Wada -Umrothe Road . 
North .- Boundry of Desai Village 

S . T . 
East . - Boundry of Desai & Gale Village 
South . - Ward No. 3 Boundry, Parvani Garment 

Shop to Bhanudas More & Meenatai 
Thakare Nagar Road , Lake Boundry 

(Sakav ) to Narayan Pawars Poultry Farm . 
West - Wada Shirghat Road , Darga , Sontakke 

Timber Mart to Meenatai Thakare 

Nagar Road . 
North . - Boundry of Lake, Boundry of Ward 

B . C . C . 
No. 2 . 
East : - Sundar Savra to Shri Ambavane s Home, 

Upto Shri Wagh s House . 
South . - Behind Siddheshwar Road to Ananta 

Patil s House upto Pitale House . 
West .- Wada Shirghat Road . 
North . - Behind Siddheshwar Road , Boundry General-Female 

of Ward No. 5 
East . - Boundry of Ainshet & Boundry of 

Pethranjani 
South . - Ainshet Village Road . 
West - Kacheri Road to VitthalMandir Road . 

Ainshet Road . 


3 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


(4 ) 


( 1) 

5 


( 2 ) 
5 


General- Female 


B . C .C . - Female 


General 


8 


8 


Schedule . - Contd . 

( 3 ) 
North . - Part of Talyacha pada Road , Boundry 

of Ward No. 3 . 
East : - Ananta Patil s House to Pitale s House 

on Shiddheshwar Road . 
South . - Budharam Rasalakar s House to 

Manohar Khandagale s House . 
West - Naik Bungalow to Dagadi School Road 
North . - Pramod Gandhe s house , Zakir Electronics 

Shop to Tribal Asharam School Road . 
East . - Tribal Boys Ashram School 
South . - Bhagyesh Nikam s House to Hari Om 

Building, Keshav Ambavane s House 
to Sudhakar Jadhav s house , Chotu 
Sonattake s house to Vasant Chirnerkar s 

House , Siddheshawar Road . 
West .- Wada Shirghat Road 
North . - Dinesh Rajput s House to Bansode s 

House . 
East - Shivsamarth Hotel to Panchavati Naka, 

Umarothe Road. 
South . - Kadivali road , Sonarpada Road 
West . - Pik Colony Road , The Hanuman Mandir s 

behind Road . 
North . - Boundry of Thunave Village 
East . - Wada Umrothe Road 
South . - Ward No. 9 to Ward No. 7 Boundry , 

Wada Manor Road . 
West .- Boundry of Varle Village 
North . - Area Behind Pik Colony and Ward No . 8 
East . - Kailas Cinema Theatre to Road Behind 

Hanuman Mandir . 
South . - Wada Kadivali Road, Kale House to 

Pik Colony , Well to Kevaji Bhoye s 

House . 
West . - Gurunath Surve s house to Bankar 

Sir s House . 
North . - Kadivali Road 
East . - Kailas Cinema Theatre to Road 

Behind Hanuman Mandir . 
South . - Wada Manor Road 
West .- Pathare Marriage Hall to Kadivali 

Road . 
North . - Some Part of Wada Manor Road to 

Prafull Patil s Shop and Datta Raut 

House . 
East . - Khandeshwari Mar 

Khandeshwari Mandir to Abhijit 

Patakar s Depot, upto Nala 
South . - Boundry of Gandhre Village 
West - Boundry of Kirvali Village 


S . T . - Female 


9 


B . C . C . 


10 


10 


General 


11 


11 


S . T . - Female 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १७, २०१७ / ज्येष्ठ २७, शके १९३९ 


( 4 ) 


( 1 ) 

12 


( 2 ) 
12 


General -Female 


13 


13 


General 


14 


14 


S .C . 


15 


B . C .C . - Female 


Schedule . — Concld . 

( 3 ) 
North . - Gauri Gas Agency to Wada Talathi 

Office . 
East - Wada Talathi Office to Vasant Jadhav s 

House , Shivdhara Building to Prakash 
Pashte House and Samarth Plaza , 

Chumbale s house to Avhad Sir s House . 
South . - Johnson s Shop to Avhad Sir s House 
West : - Gauri Gas Agency to Johnson s Shop , 

Wada Bhivandi Road . 
North . - Wada Kadivali Road 
East . - Wada Shirghat Road 
South . - Wada Manor Road 
West : - Kailas Cinema Theatre to Hanuman 

Mandir Road . 
North .- Vitthal Mandir to Wada Nagar 

Panchayat Office Road . 
East . - Vitthal Mandir to Kacheri Road 
South . - Rural Hospital wada to Nandanvan 

Apartment. 
West .- Wada Sirghat Road 
North . - State Bank to Backside of Godown , 

Ram Bhoir s House to Ainshet Road . 
East .- Ainshet Road 
South . - Jay Malhar to Gore Building, DYSLR 

Office , Old Police Line, Electric 
Transformer , Ashok Van Compound 
to Tukaram Salunkhe s House , 

Ainshet Road . 
West - P . J . School to Jay Malhar Complex 
North . - Kanti Yadav s House to Swami Samarth 

Mandir Road , Ashekar Sir Building 

to Ainshet Road , Palkar s House . 
East . - Ainshet Road . 
South . - Samir Patil Buillding to Ulhas Patil s 

House , Vilas Gole s House to Shrirang 
Society and Netaji Palkar s House , Ainshet 

Road . 
West - Kanti Yadav s House to Samir Patil 

Building. 
North . - Bhoi Sir s house to Sai Residency 

Anna Thakare , Ashok Sonavane House , 

Laxman Patil s House , Ainshet Road. 
East : - Ainshet Road to Sharad Nagar Area 
South . - Boundry of Gandhare Village . 
West : - Bhoi Sir s house to Madhukar Mahajan s 

House upto Nala . 


16 


16 


General - Female 


17 


17 


B . C . C . - Female 


Palghar, 
dated 13th June 2017 . 


DR. PRASHANT NARNAWARE , 

Collector , Palghar . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATOINERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


